महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या 


आस्थापनेवर नवीन पद निर्मितीस 
व पद भरतीस मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांक :- हज-२०११/प्र.क्र.१७/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०९ जानेवारी, २०२४ 


वाचा:- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक: हज-२०११/प्र.क्र.१७/का-५, 
दिनांक ०३.०८.२०२३ 
शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद एक मधील महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुख्य कार्यालय, मुंबई 
येथील “सहायक” या पदासाठीची वेतनश्रेणी ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० 
ऐवजी 
९३००-३४८०० ग्रेड पे ४२०० अशी वाचावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१०९१७३३१२०२१४ असा आहे . हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरी 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PARVEEN JAVED JUGARI 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
eaddbc49e6838c15545ed29cc20adt253d62a3e9¢3655135e48b 136, 


Date: 2024.01.09 17:32:24 +05'30' 


(परवीन जुगारी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. राज्यपाल यांचे सचिव, (पत्राने) 
मा.मुख्य मंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 


मा.उप मुख्य मंत्र्यांचे सचिव, 

मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 

सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

प्रधान सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

वित्त विभाग (सेवा-९), मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, साबू सिद्दीकी मार्ग मुसाफिर खाना, मुंबई. 
निवड नस्ती (का.५) 


